दिव्यांग aah हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय 
व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे 
धर्तीवर ग्रंथालय संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत 
पदे सुनिश्चित करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मराग्रं-२०२१/प्र.क्र.२६/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ फ़ेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा : १) झासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. ARTA २०११/(२१/१०) साशि-५ 
दि. १७.०१.२०११. 
२) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
8) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
क्र. दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क. २, दि. १२.११.२०२०. 
५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क. २, दि. ०२.०२.२०२१. 
६) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
११/२०२०-२१/७३२९, दि.१०.०२.२०२१ व क्र. ११/२०२०-२१/७४९९, दि. १५.०२.२०२१. 
प्रस्तावना : 
दिव्यांग व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ चे कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे, तसेच 3 वर्षापेक्षा जास्त नसेळ इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित करण्यात आलेल्या जागांचे पुनर्विलोकन करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने 
वाचा क्र. ३ दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी 
तयार करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityatfairs.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
केली आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्याच्या सूचना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वाचा क्र. ५ येथील दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर बाब विचारात घेऊन ग्रंथालय संचालनालय आणि 
संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील, गट-अ,ब,क आणि ड संवर्गातील 
दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

दिव्यांग व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी तयार करुन 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. सदर यादीशी तुलना करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२१/प्र.क्र.२६/सारशि-५, 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत गट- “अ” ते गट “ड” 
या संवर्गातील सरळसेवा भरतीने भरावयाच्या पदांसाठी (केंद्र शासनाच्या यादीतील समान पदे तसेच, 
समान जबाबदा-या व कर्तव्ये विचारात घेऊन ) सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधीलळ तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. हे आदेशा यासंदर्भात यापूर्वी 
निर्गमित केलेले वाचा क्र. १ येथील दि. १७.०१.२०११ चे आदेश अधिक्रमित करुन काढण्यात येत 
आहेत. 
२. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भाधिन 
दि. ०२.०१.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०२१७११५०११७८०८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

AJIT MADHUKARRAO tick tui waDHUKARRAG BAWISKAR.C IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


BAWISKAR Date: 2021 08.17 11:55:46 40530" न 9 ता 
(अ.म.बाविस्कर) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - परिशिष्ट. 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 

११. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 
१२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१३.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परीशिष्ट 
शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. मराग्र २०२१/प्र.क्र.२६/साशि-५, १७ फ़ेब्रुवारी, २०२१ चे परीशिष्ट 
(ग्रंथालय संचालनालय आणि संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांमधील पदांची दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चिती ) 


अ पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग 
क्र. 
१ | ग्रंथालय संचाळक S,ST,W,MF,RW,SE, | 88, LV b) D,HH c) OA, BA,OL, OAL, BL, LC,Dw,AAV 
BN d) MI e) MD involving (a) to (d) above 
2 ग्रंथालय उपसंचालक/ S,ST,W,MF,RW,SE, | a) B, LV b) D,HH c) OA, BA,OL,BL,OAL,BLOA, 
ग्रंथपाल वर्ग १ C, BN, (_ BLA, CP,LC,DW,AAV,MDy d) MI ASD (M), ID, SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 
3 | सहाय्यक ग्रंथालय संचाळक/ S,BN,MF,RW,SE,ST, | a) 8, LV b) D,HH c) OA, OL 
ग्रंथपाल वर्ग २/ हस्तलिखित W,C BA,OAL,BL,BLOA,BLA,CP,LC,Dw,AAV 
अधिकारी/जिल्हा ग्रंथालय ,MDy d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (0 
अधिकारी above 
४ | तांत्रिक सहाय्यक/ SE,ST,RW,BN,MF | a) B, LV b) D,HH c) OA, BA,OL,CP, LC,Dw, AAV,MDy 
ग्रंथालय निरीक्षक/ ०) ) ASD (॥, ), ID SLD, MI 
जिल्हा ग्रंथपाळ/ e) MD involving (a) to (d) above 
वितरण सहाय्यक 
षु अधिक्षक S,ST,W,RW,SE,H,C, | a)B,LV b) DJHH c) OA,BA,OL,BL,OAL,BLOA,CP,LC, 
MF Dw,AAV,MDy d) SLD,MI e)MD involving (a) to (d) above 
६ | निम्नश्रेणी लघुलेखक S,ST,W,L, a) 8, LV b) HH c) OA,OL,BL, OAL,CP,LC,BW,AAV 
MF,RW,SE,H,C d) ASD(M),SLD, MI e) MD involving (a) to (D) above 
७ | मुख्य लिपिक S,ST,W,RW,SE,H,C | a) B,LV b) D,HH c) OA,OL,BL,BA,OAL,CP,LC,Dw,AAV 
d) SLD,MI e) MD involving (a) to (d) above 
८ | वरिष्ठ लिपिक S‘ST, a) B, LV b) D,HH c) OA, OL,BL,BA,OAL,CP, LC,Dw, 
W,MF,RW,SE,C AAV,MDy d) SLD, MI e) MD involving (a) to (d) above 
९ | निर्गम सहाय्यक S,ST,W,SE,RW,H, | a) LV b) D,HH c) OA, BA, OL, BL,OAL,CP, LC,Dw, 
MF AAV,MDy d) ASD (M), ID,SLD, MI 8) MD involving (a) to 
(d) above 
१० | कनिष्ठ लिपिक S,ST,W,MF,RW,SE, | a) 8, ७ D,HH c) OA, ,OL, BA,BL,OAL,CP, LC,Dw, 
C AAV,MDy d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
११ | वाहन चालक S,ST,W,BN,MF | a) 0, HH b)OL,LC,Dw,AAV 0 ASD (M),SLD d) MD 
involving (a) to (c) above 
१२ | आलमारी परिचर/नाईक/ग्रंथ S,ST,W,BN,L,KC,PP, | a) LV, b) D,HH c) OA,OL,BL,CP,LC,Dw,AAV 
वाहक/पृथ:कार/ग्रंथपरिचर MF,RW,SE,H d) ASD, (M,MoD),ID,SLD,MI 8) MD involving (a) to (d) 
above 
१३ | बांधणीकार S,L,MF a) LV b) D,HH c) OL, BL, CP, LC,Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), ID,SLD, MI 
e) MD involving (a) to (5) above 
१४ | शिपाई/चौकीदार/हमाल/माळी | S,ST,W.PP,L,KC,SE, | a) B, LV b) D,HH c) OA, ,OL, BA,BL,OAL,CP, LC,Dw, 
/ RW,C,MF,H, BN AAV d)) ASD (M,MoD), ID, SLD, MI 
सफाई कामगार e) MD involving (a) to (d) above 


